जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रबंधक, 
गट-ब संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - UPA २०२३ / प्र.क्र.३२/ग्रासं-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक:०६ जून, २०२३ 
शासन ART :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (२) व ४ (३) मधील तरतूदीनूसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रबंधक, गट-ब (राजपत्रित) 
यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र. ४ मधील कार्यालयात करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचे कार्यरत पद पदस्थापना / बदलीनंतरचे कार्यालय 
Lad 2 3 i a 
ति श्री. हे.बु. बोकडे जिल्हा ग्राहक तक्रार श्री.चं.रा.थोटे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 


निवारण आयोग, गोंदिया | झालेल्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
आयोग, अतिरिक्‍त नागपूर या पदावर 


२ श्री.अ.प्र.देशामुख | जिल्हा ग्राहक तक्रार श्री.उ.सु.चव्हाण यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
निवारण आयोग, वर्धा झालेल्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
आयोग, अमरावती या पदावर 
3 श्री. वि.अ.तायडे जिल्हा ग्राहक तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, 
निवारण आयोग, नाशिक | दक्षिण मुंबई या रिक्‍त पदावर 
४ | श्रीमती अं. अ. गावडे | जिल्हा ग्राहक तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, 


निवारण आयोग, मध्य मुंबई | मुंबई उपनगर अतिरिक्त या रिक्‍त पदावर 


yg श्री.चं.रा.थोटे जिल्हा ग्राहक तक्रार श्री. हे.बु.बोकडे यांच्या बदलीमुळे Rat 
निवारण आयोग, अतिरिक्त | झालेल्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
नागपूर आयोग, गोंदिया या पदावर 


६ । श्री.उ.सु.चव्हाण जिल्हा ग्राहक तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, 
निवारण आयोग, अमरावती | ठाणे अतिरिक्त या रिक्‍त पदावर 


२. प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार आयोग यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता 
हेच Hyatt आदेश समजून तात्काळ बदलीचे ठिकाणी रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल राज्य ग्राहक 
तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांना तसेच शासनास cp8.mhpds@gov.in या ई-मेलवर त्वरीत पाठवावा. 


शासन SIS क्रमांकः DRA २०२३ / प्र.क्र.३२/ग्रासं-४ 


३. सदर sear निर्गमित केल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या 
पदग्रहण अवधीतच बदली झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. 
अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. यास्तव उपरोक्त प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग 
यांनी नविन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची 
अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेचा 
खंड पडण्याची WIA देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


४. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता तसेच 
इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय असतील. 


५. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, संबंधित प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक 
तक्रार निवारण आयोग यांनी पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित 
कालवधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजु न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे, 
जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे शक्‍य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियंम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत / मंजुर 
करु नयेत. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०६०६१५४५५७६७०६ असा आहे. हे शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
MILIND PADMANABH का” 


5.4.20=a45302e7be40ef2fa6a43ca3b2156542fe92b81994959680f52a7ae3a29 


3948, pseudonym=99708A500F64BB4AD98 1 04DBFA 1 ABDFO12AESO0C, 


SHENOY १०00010007 
(मिलिंद शोणॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग 
Wa 


१) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांना आवऱ्यक त्या कार्यवाहीकरीता 
) मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५ महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया, नाशिक, नागपूर, अमरावती, वर्धा, ठाणे. 
) निवडनस्ती, कार्यासन ग्रासं-४. 


